प्रधानमंत्री मातृ वंदना या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसुचित 
जाती (SC) या घटकाचा सन २०१९-२०२० या 
वर्षाचा राज्य हिऱ्याचा ४०% निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२०/प्र.क्र.३६/कु.क. 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, एल.टी.मार्ग, मुंबई -४०० ००१. 
तारीख: २४६ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा - 
१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१५/१/२०१९-२॥॥॥४४ (Part ४), दि.२३.०१.२०२०. 
२) केंद्र शासनाचे F.No.94/22/2090-PMMVY, दि.२६.०५.२०२०. 
३) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय पुणे यांचे जा.क्र. 
राकुकका/>॥॥॥/४/पुरवणी मागणी/४८४७८-७९/२०२०, दि. २६.१०.२०२० 
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२०/ 
प्र.क्र.३४/अर्थसंकल्प (विघयो), दि.२२.०२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


प्रधानमंत्री मातृ वंदना ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्यात 
कार्यान्वित केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी 
आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या नावे उघडण्यात 
आलेल्या ESCROW ACCOUNT मध्ये थेट जमा होतो व प्राप्त निधीच्या ४०% एवढा निधी राज्य 
हिऱ्यापोटी योजनेस उपलब्ध करुन दिला जातो. 

सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून 
अनुसुचित जाती (SC) या घटकासाठी एकूण रु. ३२,७८,२६,९९४/- (रुपये बत्तीस कोटी AAA लक्ष 
सव्वीस हजार नवशे चौंऱ्यांण्णव wad) एवढा निधी राज्यास प्राप्त झाळा असून सदर निधी 
ESCROW ACCOUNT मध्ये जमा झालेला आहे. सदर निधी सन २०२०-२०२१ या वर्षात खर्च 
करण्यास केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. २ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. या निधीस अनुरुप असा राज्य 
हिऱ्याचा ४०% नुसार रु.२१,८५,५१,३३०/- (रु.एकवीस कोटी पंच्याऐंशी लक्ष एकावण्ण हजार तीनशे 
तीस फक्त) एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. राज्य हिऱ्यापोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२०/प्र.क्र.३६/कु.क 


दयावा लागणारा समरुप ४०% हिऱ्यानुसार रु.२१,८५,५१,०००/- (रु.एकवीस कोटी पंच्याएऐंशी लक्ष 
एकावण्ण हजार फक्त) एवढा निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून प्रशासकिय विभाग 
प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना दि.२२.०२.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्प निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सन २०१९-२०२० 
या आर्थिक वर्षात अनुसुचित जाती (SC) या घटकासाठी राज्य शासनाचा ४०% नुसार अर्थसंकल्पित 
रु.६,००,००,०००/- व सन २०२० च्या हिवाळी अधिवेडानात पुरवणी मागणीद्वारे प्राप्त 
रु.१५,८५,५१,०००/- असे एकूण रु.२१,८५,५१,०००/- (रु.एकवीस कोटी पंच्याऐंशी लक्ष एकावण्ण 
हजार फक्त) एवढा निधी सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात वितरित करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर निधी वितरणाचा तपशील व संबंधित लेखाशीर्ष खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र. लेखाशीर्ष सामाजिक न्यायव । राज्य हिश्यापोटी वितरीत 
विशेष सहाय्य करावयाचा ४०% निधी 
विभागाने मंजुर केलेला 
निधी 
२ ३ a ae 
मागणी क्र. एन-०३ रु. २१,८५,५१,०००/- रु. २१,८५,५१,०००/- 


२२११- कुटुंब कल्याण 

००,७८९, अनुसुचित जाती 
उपाययोजना, 

(०१) अनुसुचित जाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत्‌ योजना 

(०१) (०१) प्रधानमंत्री मातृवंदना 
योजना 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) २२११ १४७७ 
३१, सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२०/प्र.क्र.३६/कु.क 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन 
दिलेल्या अनुदानाचे देयक कोषागारात सादर करुन राज्य हिऱ्यापोटी आवश्‍यक असलेला ४०% एवढा 
निधी प्राप्त करुन घेऊन आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्या नावे उघडण्यात असलेल्या Escrow Account मध्ये जमा करण्याची कार्यवाही करावी यासाठी 
सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


३. वित्तविभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.४.२०२० सोबतच्या 
परिशिष्ठामधीलळ अटी व arial पूर्तता केळेळी आहे. तसेच या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेले 
अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये जमा 
झाल्यानंतर लाभपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे असे प्रमाणित करण्यात 
यावे. 


४. सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात " मागणी क्र. एन-०३, २२११- कुटुंब कल्याण, ००,७८९, 
अनुसुचित जाती उपाययोजना, (०१) अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत्‌ योजना (०१) (०१) प्रधानमंत्री 
मातृवंदना योजना (केंपुयो) (राज्य हिस्सा ४० %) (कार्यक्रम) २२११ १४७७ ३१, सहाय्यक अनुदान 
वेतनेत्तर या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 


५. सदर खर्च हा सशर्त असून केलेल्या खर्चाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र व 
योजनेच्या प्रगतीचा अहवाल केंद्र व राज्य शासनास विहित प्रपत्रात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार वेळोवेळी पाठविण्यात यावा. तसेच सदर निधी हा सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात खर्च 
करण्यात यावा. प्रधानमंत्री मातृ वंदना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानापेक्षा अधिक 
खर्च होणार नाही याची दक्षता संबंधित कार्यालयाने घ्यावी. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६.४.२०२० व अनौ. संदर्भ क्र. १०६/व्यय-१४, दि.०१.०२.२०२१ तसेच सामाजिक न्याय व विठोष 
सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीजीटी -२०२०/प्र.क्र.३४/ अर्थसंकल्प (विघयो), दि. २२.०२.२०२१ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२०/प्र.क्र.३६/कु.क 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२५१६३३३३६७१७ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


११; 


Digitally signed by Nilesh Madhukar Falke 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


N i | e S h ou=Public Health Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7985fb 
M a d h U ka I F a | ke 077e5abd6b9fad45b976539bce4d36b0b69, 
cn=Nilesh Madhukar Falke 
Date: 2021.02.26 15:25:33 +05'30' 


(Frat फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखापरीक्षा), १/२, मुंबई/ नागपूर 
अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

अतिरिक्त संचाळक, आरोग्य सेवा राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 
सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
९. 
१०. 


वित्त विभाग व्यय -१३ / अर्थसंकल्प -९, मंत्रालय, मुंबई. 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, /अर्थसंकल्प (विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प / लेख), मंत्रालय, मुंबई 


१२. निवड नस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


